सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी 
दिल्ली या कार्यालयाकरिता "आहरण व संवितरण 


अधिकारी घोषित करणेबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 


शासन निर्णय कमांक : सवदि-२३२०/३१५/प्र.क्र.२०/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ मे, २०२३ 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. एसपीसी-१०८३ (४११)-९, दि.१०.०५.१९८४. 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. इएसटी १०८४/१८१०-दोन, दि. १६.८.१९८४. 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. समक्रमांकित शासन निर्णय दि.२५.५.२०२१. 

४ सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.शा.अभि /२०२२-२३/ 
२०२२/२१६. दि.६.४.२०२२. 

५) सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. शासकीय 
अभियोक्‍्ता/२०२२-२३/२०२२/२१६, दि.०६.०४.२०२२. 

६) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. समक्रमांकित शासन निर्णय दि.२४.५.२०२२ 

७) सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.शा.अभि./२०२३-२४/ 

2023, दि.१२.०४.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय दि. १० मे, १९८४ अन्वये सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली हे कार्यालय निर्माण करण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, 
सदर कार्यालयाकरिता, महाराष्ट्र शासनाचे विशोष आयुक्‍त, नवी दिल्ली यांना, "आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले होते. त्यानंतर, संदर्भ क्र६ येथील आदेशान्वये सदर 
कार्यालयासाठी, निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली यांना, सन २०२२-२०२३ या 
वित्तीय वर्षाकरिता “आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले होते. 


२. सरकारी वकील, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवर राजपत्रित अधिकारी पद मंजूर नाही. सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली या 
कार्यालयाने आता, संदर्भ क्र.9 येथील पत्रान्वये सदर कार्यालयासाठी सन २०२३-२०२४ या वित्तीय 
वर्षाकरिता, निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी” घोषित करण्याची विनंती केलेली आहे. त्यानुषंगाने, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली कार्यालयाकरिता "आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्याची याब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र कोषागार अधिनियम १९६८ च्या नियम १५६ नुसार, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली या कार्यालयाकरिता “निवासी आयुक्‍त, निवासी आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र सदन, 
नवी दिल्ली” यांना चाळू सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता सर्व प्रयोजनार्थ "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सवदि-२३२०/३१५/प्र.क्र.२०/का.८ 


2. 


2. 


प्रति, 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम क्र. १५६ मधील तरतुदींनुसार व 
प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०५०८१३४७३३४२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Cc WwW A -5 


Digitally signed by RAJESH BAJIRAO GHADGE 
RAJ ES H BAJ | RAO of |OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 


514101 be222757ea3b6d64ed5fcSdes'85291212097e220 


2. 


harashtra, 


GHADGE 


773EA06) 
RAJESH BAJIRAO GHADGE 


gag 


(रा. बा. घाडगे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


७. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सदन, कोपरनिकस मार्ग, नवी दिल्ली. 
८. सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 


१०, 


११, 
१२. 
93. 
१४. 


अधिक्षक, सरकारी वकिल कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 

लेखाधिकारी (टी.ए), Heo Wares ऑफ अकाऊन्टंस मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स, 
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर, भारत सरकार, ८ वा मजळा, लोकनायक भवन, खान मार्केट, 
नवी दिल्ली, 

कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-२३/कार्यासन-१८), मंत्रालय, मुंबई 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन २० आ, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (कोषा प्रश्ञा-५/व्यय-५ मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (कार्यासन-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ACA3B9D1DC7C582C6 


